पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाच्या 
अंतिम आखणीस मान्यता. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.४७४/रस्ते-८ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ फेब्रुवारी, २०२४ 


प्रस्तावना : 

पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्ग महाराष्ट्रातील पुणे, अहमदनगर, व नाशिक या ३ प्रमुख 
जिल्ह्यातून प्रस्तावित आहे. पुणे, अहमदनगर व नाशिक ही शहरे महाराष्ट्रातील महत्वाची शहरे असून कृषी, 
अवजड उद्योग, लघु व मध्यम उद्योग, आयटी कंपनी इत्यादीच्या दृष्टीने महत्वाची शहरे आहेत. मुंबई-पुणे- 
नाशिक ही शहरे महाराष्ट्रातील सुवर्णत्रिकोणाचा भाग आहे. प्रस्तावित द्रुतगती महामार्गामुळे मुंबई-पुणे-नाशिक 
ही शहरे द्रुतगती महामार्गाने जोडली जातील व महाराष्ट्रातील द्रुतगती महामार्गाचा सुवर्णत्रिकोण पूर्ण होईल. 
प्रस्तावित आखणी रेषेवरील सर्व शहरे व आसपासच्या प्रदेशाची आर्थिक व पर्यायाने सामाजिक उन्नती अधिक 
गतीमानतेने होईल. 

प्रस्तावित महामार्गाची आखणी रेषा राजगुरु नगर, चाकण, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा, घारगाव, 
संगमनेर आणि सिन्नर अशा महत्वाच्या हहराजवळून प्रस्तावित आहे. या भागाचा विकास शीघ्रगतीने होण्याच्या 
दृष्टीने प्रस्तावित महामार्ग हा महत्वाचा टप्पा ठरेल. सदर महामार्गामुळे मोठे उद्योग, शिक्षणसंस्था, आयटी 
कंपन्या, कृषी उद्योग केंद्र महामार्गालगत नव्याने विकसित होवू हाकतील व त्यामुळे स्थानिकांना उत्तम रोजगार 
व उत्तम बाजारपेठ उपलब्ध होईल. 

सदर महामार्गामुळे पुणे -नाशिक हा प्रवास सद्य:स्थितील ५ तासावरून साधारणत: २ ते २.५ तासावर 
येईल. दळणवळण गतीमान झाल्याने पुणे, नाशिक हहरामधील लघू, मध्यम व अवजड उद्योग कारखाने, 
कृषी-विषयक संस्था या उद्योगाना यांचा मोठा फायदा होईल. 

यास अनुसरुन पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाची आखणी अंतिम करण्यासाठी झासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मार्गदर्शक तत्वांना (इंडियन रोड काँग्रेस विशोष पब्लिकेशन 
क्र.१९:२०२० च्या मूल्यांकन Holey) अनुसरून व प्रत्यक्ष स्थळ पाहणीनुसार विविध पर्यायी आखणींचा अभ्यास 
केला आहे. तुलनात्मक दृष्टया सर्वाधिक सुयोग्य अशी आखणी खालील भागानुसार अंतिम आखणी म्हणून 
महामंडळाने प्रस्तावित केली आहे. सदर महामार्गाची रुपरेषा खालील प्रमाणे आहे. 


अ. महामार्गाचा भाग साखळी क्रं लांबी 

क्र सुरूवात शेवट (कि.मी. 

अ | द्रुतगती महामार्ग 

hal . | पुणे-नाशिक औद्योगिक द्रुतगती महामार्गाचा भाग पुणे ते | ०-००० । १३४--३६८ | १३४.३६८ 
शिर्डी 

२. | शिर्डी इंटरचेन्ज ते नाशिक निफाड इंटरचेन्ज ( सुरत २०७--८०० | १४७--४०० ६०.४०० 
चेन्नई द्रुतगती महामार्गाचा भाग) 

३ | सुरत चेन्नई द्रुतगती महामार्ग ते नाशिक (नाशिक ०--६५० १८--९०० १८.२५ 
निफाड राज्य मार्गाचा भाग) 
एकूण लांबी २१३.०८१ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.४७४/रस्ते-८ 


महामार्गाचा भाग साखळी क्रं लांबी 


भोसरी 0+000 भोसरी ३.६७१ 
रांजणगाव २७--९५० | रांजणगाव २३.६३० 
रा.म.६० ९३--३५० | रा.मा.६० ०.९१० 
शिर्डी १३४--३६८ शिर्डी C1920 
एकुण लांबी ३७.००० 


०८ । aw] 2] -०। af | अ @ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत शासन मान्यतेसाठी सादर HSC उपरोक्त आखणीस 
अंतिम आखणी म्हणून शासन मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर द्रुतगती महामार्गाचा विकास महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत हाती घेण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२४०२०७१८१०५४८०१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RAHUL TUKARAM GIRIBUWA 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
WORKS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0b4757980eebc66dc0389 1 28fa23dfb9a970f0ed30b5db5 
4f68cc9a600aa440e, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


GIRIBUWA - 
(राहुल गिरीबुवा) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. उपमुख्यमंत्री, (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
६) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
७) wd ALAA, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९) सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य. 
१०) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
११) महालेखापाल महाराष्ट्र १ (लेखा व अनुज्ञेय) मुंबई. 
१२) महालेखापाल महाराष्ट्र २ (लेखापरिक्षा) नागपूर. 
१३) अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
१४) अपर मुख्य सचिव (नियोजन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


) 

) 

) 

) 

) 

) अपर मुख्य सचिव (महसूल व वन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (विधि व न्याय विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः खाक्षेस-२०२३/प्र.क्र.४७४/रस्ते-८ 


२१) प्रधान सचिव (पर्यटन विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव (पर्यावरण विभाग), मंत्रालय, मुंबई 
२३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
) मुख्य अभियंता, म.रा.र.वि. महामंडळ, वांद्रे, मुंबई-५०. 
) सर्व सहसचिव/ आंतर वित्तीय सल्लागार तथा उप सचिव/ उप सचिव / अवर सचिव / कार्यासन 
अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२७) निवडनस्ती (रस्ते-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


